नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर व मुदखेड 
तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०४ मार्च, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/३५५, दि.२४/०१/२०२०. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/३३४, दि.२४/०१/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी 
संदर्भाधिन पत्रान्वये नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर व मुदखेड तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते 
ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नांदेड यांनी सदर रस्ते योजनेमध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात 
घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा 
प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, नांदेड यांचा ठराव विचारात घेऊन नांदेड जिल्ह्यातील 
खालील रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१७/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 
अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी. 
अर्धापूर तालुका 
१. | , आमराबाद ते बारड शिव रस्ता. | ०/०० ते ३/०० । 3.00 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-३५ 
२. बारसगांव ते आमराबादवाडी । ०/०० ते २/०० । २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-३६ 
रस्ता. 
३. दाभड ते येळेगांव पांदन रस्ता. | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-३७ 
४. देगांव कुऱ्हाडा ते एकदरा ०/००ते ३/६०० | ३.६००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-३८ 
रस्ता. 
षु. जोडरस्ता मालेगांव शिव Std | ०/०० ते ४/०० । ४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-३९ 
कु. रस्ता. 
६. येळेगांव ते दाभड Bra रस्ता. । ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-४० 
७. दाभड ते पिंपळगांव रस्ता. ०/०० ते ३/०० |।३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-४१ 
८. लहान ते चेनापूर रस्ता . ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-४२ 
९. मालेगांव ते उमरी रस्ता . ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-४३ 
।१०. | मेंढला बु.ते कामठा रस्ता. ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-४४ 
११. | १. । देळूब खु. ते कोंढा शिव रस्ता. | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-४५ 
१२. । दिग्रसते आसना नदीपर्यंत ०/०० ते १/७०० | १.७०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-४६ 
रस्ता. 
१३. । देळुब बु.ते कोंढा (बाबूराव हेंद्रे | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-४७ 
यांचे शोत) रस्ता 
१४. ।डौरते कांचन नगर रस्ता. ०/०० ते ३/०० । 3.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-४८ 
१५. । दिग्रस नांदला खडकुत रस्ता . | ०/०० ते 9/00 ।११.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-४९ 
१६. | महादेव पिपळगांव ते ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-५० 
रा.म.मा.१६१ ते खडकुत रस्ता 
१७. | चेनापूर तांडा ते तिरकसवाडी | ०/०० ते २/५०० । २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-५१ 
रस्ता. 
१८. । प्रजिमा ९३ मालेगांव पासदगांव | ०/०० ते ५/०० =| ५.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-५२ 
तरोडा ते कामठा सस्ता . 
१९. | नांदला दिग्रस ते कामठा रस्ता. | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-५३ 
२०. अर्धापूर लतीफपूर हमरापूर । ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-५४ 
रस्ता. 
२१. ।रा.म.मा.२६१अतेलहान ते ।०/०० ते २/६०० | २.६०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-५५ 
लहान तांडा रस्ता. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१७/नियोजन-२ 


२२. | रहिमपूर ते शहापूर रस्ता. ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-५६ 

२३. | कारवाडी ते चिंचबन रस्ता. । ०/०० ते २/५०० | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-५७ 

२४. | इजिमा ४६ते बामणी रस्ता. ०/०० ते १/५०० ।१.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-५८ 

२५. | अमरापूर ते जांभरून रस्ता. | ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-५९ 

२६. ।कामठातेरा.म.मा.६१ रस्ता. | ०/०० ते १/०० |।१.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६० 

२७. | लोणी बु.ते स्मशानभूमी रस्ता. । ०/०० ते 9/00 ।१.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६१ 

२८. | गणपूर ते सांगवी खडकी रस्ता. | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६२ 

२९. | लोणी (खु) ते स्मशानभूमी ०/०० ते Woo ।१.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग-६२३ 
रस्ता. 

३०. | चेनापूर आंबेगांव ते प्रजिमा ०/०० ते ३/०० ।३.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६४ 
रस्ता. 

३१. | कलदगांव ते येळेगांव नांदला | ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६५ 
महादेव पिंपळगांव आसना 
नदीपर्यंत रस्ता. 

३२. | UST कारवाडी शिव ते अर्धापूर | ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६६ 
बायपास रस्ता. 

३३. | लोणी खुर्द ते मुगटवाडी लहान | ०/०० ते २/०० ।२.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-६७ 
शिव रस्ता. 

मुदखेड तालुका 

३४. | हिस्सा पाथरड ते पाथरड रेल्वे | ०/०० ते १४५०० ।१.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-३८ 
स्टेशन रस्ता. 

३५. | निवघा ते प्रजिमा २३ सरेगांव । ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-३९ 
रस्ता. 

३६. । निवघा ते खैरगांव दुधनवाडी । ०/०० ते ५/०० | ५.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-४० 
रस्ता. 

३७. | निवघा ते स्मशानभूमी gaat । ०/०० ते १/३०० | 9.300 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-४१ 
रस्त्यापर्यंत रस्ता. 

३८. । जवळामुरहार ते सरेगांव ०/०० ते १५०० ।१.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-४२ 
रस्ता. 

३९. । तिरकसवाडी ते पांढरवाडी ०/०० ते ५/०० ।५.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-४३ 
कालवा सेवा पथ रस्ता. 

४०. | कामळज स्स्ता ते जुने गांवठाण | ०/०० ते १&/०० | १.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-४४ 
रस्ता. 

४१. | राजवाडी ते चिदगिरी रस्ता. | ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. |। ग्रामीण मार्ग-४५ 

४२. ।चिकाळाते हज्जापूर रस्ता. । ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-४६ 

४३. | मुदखेड चिकाळा इजळी शिव | ०/०० ते २/०० =| २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-४७ 
रस्ता. 

४४. । मुगटते रोही पिंपळगांव रस्ता. | ०/०० ते ७/०० |। ७.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-४८ 

४५. | मुगट ते शिखाचीवाडी रस्ता. । ०/०० ते ५/०० | ५.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-४९ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१७/नियोजन-२ 


४६. | खुजडाते जुने गावठाण खुजडा | ०/०० ते १/०० ।१.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-५० 
रस्ता. 
४७. । टाकळी ते जुने गावठाण रस्ता. | ०/०० ते १/०० | 9.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-५१ 


एकूण १२२.२०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण 


मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२२.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (५३१२.६१--१२२.२००) 
म्हणजेच ५४३४.८१ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०४१५३६४०७७१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
rashant 0२0 Government Of की 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtr: 
त्त i 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f 
V | n a ya k fa 0 Pp a t | | 8c505422af66a56283 14537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2020.03.04 15:45:53 +05'30" 
ंत पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 


निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 
३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 


रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


४ जिल्हाधिकारी, नांदेड. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 


७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
८) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

qo) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


